संसदीय कार्य विभागाच्या आस्थापनेवरील १० 
अस्थायी पदे दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२२ पर्यंत 
पुढे चालू ठेवण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
संसदीय कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-०४१७/प्र.क्र.३०/पाच 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई. ४०००३२ 
दिनांक : १४ मार्च, २०२२. 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२(भाग-२)/ २००४/ 

विसु-१,दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २००४ 

२) शासन निर्णय, संसदीय कार्य विभाग क्र.आस्थापना-०४१७/ प्र.क्र.३०/पाच, 
दिनांक १३ ऑगस्ट, २०२१. 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२२. 

शासन निर्णय:- 
संसदीय कार्य विभागाच्या आस्थापनेवरील खाली नमूद केलेल्या एकूण १० अस्थायी पदांना 


संदर्भाधीन दिनांक १३.०८.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२२ पर्यंत 


मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या वेतनश्रेणी (रुपये) 
(१) (२) (३) (8) 

एस-१७ : ४७६००-१५११०० 

एस-२० : ५६१००-१७७५०० 


Ea कक्ष अधिकारी ( राजपत्रित-ब) २ 


2 सहायक कक्ष अधिकारी द. बसन तत ततल 

लिपिक-टंकलेखक 2 | एस-६ : १९९००-६३२०० 

४ शिपाई ३ एस-१ : १५०००-४७६०० 
एकूण 1१ | 


२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२२ अन्वये देण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार, संसदीय कार्य विभागाच्या आकृतिबंधात समाविष्ट असलेल्या वर नमूद 
केलेल्या या विभागाच्या आस्थापनेवरील १० अस्थायी पदांना दिनांक ०१ मार्च, २०२२ ते दिनांक 
३१ ऑगस्ट, २०२२ या कालावधीसाठी याद्वारे मुदतवाढ देण्यांत येत आहे. 


३. उपरोक्त पदांवर होणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्रमांक पी-१, अंतर्गत असलेल्या 
क्रमांक २०५२, सेक्रेटरिएट - सर्वसाधारण सेवा, ०९०, सचिवालय (००) (००) (०१) संसदीय कार्य 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थापना-०४१७/प्र.क्र.३०/पाच 


विभाग (संगणक संकेतांक २०५२०२६८) -०१ वेतन” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यांत यावा व 
सदर लेखाशिर्षाखालील सन २०२२-२३ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यांत यावा. 
४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या 
अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
u, हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२२०३१४१२३९१४०२१५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यांत येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Tikamdas ९०] 2 


ment Of Maharash 
ment, postalCode=400032, st=I 


304e910764 1b, 


‘Maharashtra, 
'53084cObdee2df6c513800b7383fcd7f50d247276 


é 64bab9: , 
५ h | kh a ra m e serialNumber=fff96b73586192ac64353a38dbf120f4d2fcbfde731 
26be0eb475e370e7£4a49, cn=Tikamdas Natthuji Shikharame 


Date: 2022.03.14 12:42:57 +05'30' 


(fe. न. शिखरामे) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई, 
२) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा ) मुंबई, 
३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई, 


५) आहरण व संवितरण अधिकारी, रोखझ्ाखा (२ प्रतीसह), संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६) सामान्य प्रशासन विभाग कार्या.१४, १४-अ. 

७) वित्त विभाग, व्यय-४, अर्थसंकल्प १८, वित्तीय सुधारणा-१ व आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई, 

८) सर्व कक्ष अधिकारी, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


